जन्म मृत्यू नोंदणी करीता आवश्‍यक असलेले 
कोरे नमुने छपाईचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १६९/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ- 

१) संचालक, आरोग्य सेवा(२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक.संआसे-२/ 
उपसंचालक आमाजिआ/कक्ष ८५ड/भांडार/छपाई दे.प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी प्रस्ताव/ 
२५५९२९४/२०, दिनांक १५/९/२०२०. 

२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१.०८.२०१८ व दि.२१/१२/२०१८. 

३) शासन पूरकपत्र समक्रमांक दिनांक २९/१/२०२०. 

8) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४/५/२०२०. 


प्रस्तावना -: 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजीआ), पुणे या कार्यालयास जन्म-मृत्यू नोंदणीकरिता 


आवश्यक कोरे नमुने छपाई करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात संदर्भ क्र. २ अन्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ई-निविदा प्रक्रीया राबवून सदर कोरे नमुने छपाई 


करुन राज्यातील निबंधकांना पुरवठा झाला आहे. त्याबाबतचे देयक सन २०१९-२० मध्ये प्राप्त झाले 


असल्याने सदर देयक अदा करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात संदर्भ क्र.३ येथील शासन 


पुरकपत्राव्दारे मान्यता देण्यात आळी. परंतु सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० १०९१, 


२१-पुरवठा व सामग्री या अंतर्गत पुरेसे अनुदान उपलब्ध नसल्याने, सदर देयक अदा करण्यासाठी सन 


२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन पुरकपत्र-: 
सद्यस्थितीत कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात 


अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष 2290 १०९१ अंतर्गत 


२१-पुरवठा व सामग्री या बाबीसाठी रु.७३.०० लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद असून बीडीएस 


प्रणालीवर रु.२१,९०,०००/- इतका निधी वित्त विभागाने वितरीत केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १६९/आरोग्य-८ 


संचाळक, आरोग्य सेवा(२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांनी दि.१५/९/२०२० च्या 


पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, जन्म-मृत्यू नोंदणीकरिता आवश्‍यक कोरे नमुने 


छपाईस खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे रक्‍कम रु. रु.१८ »,९८,२१२/-(रु.अठरा लाख ASYM 


हजार दोनशे बारा फक्त) इतक्या खर्चास संदर्भ क्र.५ मधील मुद्दा क्र.१९ अन्वये प्रलंबित देयके अदा 


करण्याबाबत तसेच BDS प्रणालीवर वितरीत/उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, 


या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पुरवठादाराचे नांव अदा करावयाची रक्‍कम 

१ मे.आदिनाथ प्रिंट सर्व्हिस, मुंबई रु. ११,१७,९११/- 

Q मे.कल्याणी कॉर्पोरेडान प्रिंटर, पुणे रु. ०७,८०,३०१/- 
एकूण - रु. १८,९८,२१२/- 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार उक्त मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन YX HUA महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९३०१७०९३९२५१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher =: 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
a aa S h eC i €9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab 

9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3be 


be a18f6d46feab420783e1 2f260504f402b54 
a a V | de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.10.01 12:35:23 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. १६९/आरोग्य-८ 


३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
x) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (आमाजीआ), पुणे 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


